भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६ /२०२०/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: १०.०२.२०२० 
शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद 
केलेल्या अधिका-याची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-११२०/प्र.क्र. ५ /२०२०/दहा, दिनांक 
०४.०२.२०२० नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापना करण्यात आली आहे. 


अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 
श्री.राहूल रेखावार, भाप्रसे, (२०११) | जिल्हाधिकारी, बीड प्रशासकीय कारणास्तत व 
we व्यवस्थापकीय संचालक, लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, नियुक्‍ती करणे आव्यक असल्याने. 
औरंगाबाद. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१०१२०५५६९२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Subhash Baban Ingale 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 


Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=ff06 1 387998f39ca303c7da669fe047 1ca88421 
Safebe7e53ecc009e02aad Ice, 


serialNumber=f0319d46c62f9f6d7dbc200d9693539df 
a a al Nn g a e 215a28c05d55971515ac3c87ddaa987, cn=Subhash 

Baban Ingale 

Date: 2020.02.10 16:16:27 +05'30' 


(सुभाष इंगळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव (श्री.गगराणी), 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव (श्री.खारगे), 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
५. संबंधित अधिकारी, 

संबंधित कार्यालय, 

मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

निवड नस्ती 


on SG & 


